Reg.No. NPCITY/ 236/ 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ५ , अंक ३ ] गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी १७-२३ , २०१९ / पौष २७-माघ ३ , शके १९ ४० [ पृष्ठे ४२ , किंमत : रुपये ३०.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


पृष्ठे 


१ - ९ 


अनुक्रमणिका 

पृष्ठे 
भाग एक- शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती, नाही . भाग एक - अ .- ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी 
व चार - क यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 

संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ 

नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 

समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा 
नियम व आदेश . 

नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ., केवळ नागपूर १-४२ 

लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश. 

आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५७. 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 

कलम ११ ( १ ) अन्वये 


क्रमांक क.लि.- उजि ( भू) -विपाविम -वर्धा- कावि -१४-२०१९. 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्र . संकीर्ण ११/ २०१४ /प्र.क्र . ७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्याजिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 
ना . - एक -१ ( १८ ९ ६ ) . 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १७-२३ , २०१ ९ / पौष २७-माघ ३, शके १९ ४० 


ज्याच्या 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, सदरहु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत . 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची, जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८४- एलएक्यू -४७-२०१८-२०१९ , 

गाव पिंपळगांव ( हाते), तालुका हिंगणघाट ,जिल्हा वर्धा 
अ.क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
हे . आर 


१ 


२४४ 


० २० 


२ 


२२७ 


० ५५ 


३ 


२० 


० ९ ६ 


४ 


५ 


२०७ 


५ 


७५ 


१३५ 


६ 


७ ९ 


२२७ 


७ 


१०० 


० ०४ 


एकूण 


७४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १७-२३ , २०१ ९ / पौष २७-माघ ३, शके १९ ४० 


३ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : शिरुड प्रकल्पाकरीता लघु पाटबंधारे विभाग , वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : शिरुड लघु पाटबंधारे प्रकल्पाचे बुडीत क्षेत्राचेमातीकाम व बांधकामाकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) : सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याच्या स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे. 

अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र 
शासन यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट. 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : निरंक . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक . 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) : 
निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 

कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ५८ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 

कलम ११ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक क.लि.- उजि( भ)-विपाविम -वर्धा- कावि- २०-२०१९. 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व वन 
विभाग , क्र . संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र . ७७/ अ -२ , दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 


ज्याच्या 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १७-२३ , २०१९ / पौष २७-माघ ३, शके १९ ४० 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम (१) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्येदिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची, जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम ( ५) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १२ ९ - एलएक्यू -४७-२०१८-२०१९ , 
गाव पिंपळगांव (हाते), तालुका हिंगणघाट , जिल्हा वर्धा 


अ . क्र . 


भूमापन 

किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


( १ ) 


क्षेत्र 
( ३ ) 
हे . आर 


१ 


३१० 


० ०३ 


२ 


३१९ 


००६ 


३ 


३२१ 


० १८ 


एकूण . . 


० २७ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : लघु पाटबंधारे विभाग ,वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचेवर्णन : शिरुड लघु पाटबंधारे प्रकल्पाअंतर्गत वळण रस्त्याच्या मातीकाम व बांधकामाकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) : सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याच्या स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १७-२३ , २०१९ /पौष २७-माघ ३, 


शके १ ९ ४० 


५ 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 

अनुसूची-चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र 
शासन यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट . 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : निरंक . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक . 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) : 
निरंक . 


वर्धा या 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , 

कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ५९ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 

कलम ११ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक क.लि.- उजि( भू) -विपाविम -वर्धा- कावि - २६-२०१९. - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्र . संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र . ७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड- ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचेकलम ११ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदरहु प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत . 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. 
ना . - एक -२ ( १८ ९ ६ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १७-२३ , २०१९ / पौष २७-माघ ३ , शके १९ ४० 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची, जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५) अनुसार जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३१-एलएक्यू- ४७-२०१८-२०१९ , 

गाव शिरुड , तालुका हिंगणघाट , जिल्हा वर्धा 


अ . क्र . 


भूमापन 

किंवा गट क्रमांक 

( २ ) 


( १ ) 


क्षेत्र 
( ३ ) 
हे . आर 


१ 


६५ / अ 


० २६ 


२ 


७० 


० २० 


३ 


६ ९ 


० ३७ 


४ 


१०१ 


० २२ 


५ 


१०८ 


० १५ 


६ 


१० ९ 


० १५ 


७ 


७४ 


0 ०५ 


एकूण . . 


१४० 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


.. 


प्रकल्पाचे नाव : लघु पाटबंधारे विभाग ,वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचेवर्णन : शिरुड लघु पाटबंधारे प्रकल्पाअंतर्गत वळण रस्त्याच्या मातीकाम व बांधकामाकरीता . 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) : सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याच्या स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे . 

अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १७-२३ , २०१९ / पौष २७-माघ ३, शके १९ ४० 


७ 


अनुसूची-चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा-या अभिकरणाने दिलेला) : भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र 
शासन यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : निरंक . 


.. 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) : 
निरंक . 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 

कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म. शा . रा., अ. क्र . ६० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३, 

कलम ११ ( १ ) अन्वये 
क्रमांक क.लि. - उजि( भू ) -विपाविम -वर्धा- कावि -३२-२०१९. - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्र . संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र . ७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धाजिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचानिर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे .) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-तीनमध्ये दिलेली आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 

आणि त्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील, यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे ; 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम (४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १७-२३ , २०१९ /पौष २७-माघ ३, शके १९ ४० 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची, जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट-कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे. 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे. 


अनुसूची- एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३०- एलएक्यू -४७-२०१८-२०१९ , 


गाव येरणवाडी , तालुका हिंगणघाट , जिल्हा वर्धा 


अ . क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


५१ 


एकूण . 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : लघु पाटबंधारे विभाग , वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : शिरुड लघु पाटबंधारे प्रकल्पाअंतर्गत वळण रस्त्याच्या मातीकाम व बांधकामाकरीता . 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार , पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात ) : सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याच्या स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे. 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभावनिर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र 
शासन यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १७-२३, २०१९ / पौष २७-माघ ३ , शके १ ९ ४० 


९ 


अनुसूची-पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : निरंक . 


.. 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) : 
निरंक . 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 

कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ६१. 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ , 

कलम ११ ( १) अन्वये 


क्रमांक क.लि.- उजि( भू) -विपाविम-वर्धा- कावि -३८-२०१९. 


-- 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना , महसूल व वन 
विभाग , क्र . संकीर्ण ११/ २०१४/ प्र.क्र . ७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे ) याद्वारे , असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड - ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचेमानण्यात येईल 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या वर्धा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे.) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी (यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा केला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , ज्याच्या 
स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोनमध्ये दिलेले आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट-कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे 


आणि ज्याअर्थी, सदरहू प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या 
अनुसूची- तीनमध्येदिलेली आहेत 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि त्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे . 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भारनिर्माण करणार नाही : 


परंतु, उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरःस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीचीकिंवा 
क्षतीची, जिल्हाधिका-यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 
ना . - एक -३ ( १८ ९ ६ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १७-२३ , २०१९ /पौष २७-माघ ३, शके १९ ४० 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
याच्या नियम १० च्या उपनियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचेदेखील घोषित करण्यात येत आहे ; 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १३२ - एलएक्यु-४७-२०१८-२०१९ , 


गाव बाभूळगाव ( बो .), तालुका देवळी, जिल्हा वर्धा 


अ.क्र . 


भूमापन 

किंवा गट क्रमांक 


क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


है . 


आर 


१ 


५१/२ 


० १६ 


२ 


१३६/१ 


० ९ १ 


३ 


१३६/४ 


० ५५ 


एकूण .. 


१६२ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : निम्न वर्धा कालवे विभाग , वर्धा. 
सिंचन योजना प्रकल्प कार्याचे वर्णन : नाचणगांव लघु कालव्याकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ ( आर्थिक , रोजगार, पायाभूत सुविधा, सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात) : सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता 
जाफराबाद लघु कालव्यामुळे त्या परिसरातील जमीन उठित करण्यास व पाण्याच्या स्त्रोत वाढविण्यास सोयीसुविधा यांचा लाभ परिसरातील जमीन 
कास्तकारांना होणार आहे . 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची-चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० ( क) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र 
शासन यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १७-२३ , २०१९ / पौष २७-माघ ३, शके १९ ४० 


११ 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचेपदनाम : निरंक . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) : 


निरंक . 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन), विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , वर्धा या 

कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


वर्धा : 
दिनांक ५ जानेवारी २०१९ . 


शैलेश नवाल , 
जिल्हाधिकारी, 

वर्धा. 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६२ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूअर्जन अधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ अन्वये 

थेट खरेदी पद्धतीने जमीन भूसंपादन करण्यासाठी अधिसूचना 
क्रमांक अका - भूसंपादन -कावि- ७-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, मौजा चिरेखनी पाणीपुरवठा योजनेच्या बांधकामाकरीता मौजा चिरेखनी, ता . तिरोडा येथील गट नं . ८२० , आराजी ०.०८ व गट नं . 
८१९, आराजी ०.१० हे . आर अशी एकूण ०.१८ हे . आर जमीन शासन निर्णय क्र . संकिर्ण -०३-२०१५-प्र.क्र .३४- अ-२-मुंबई-३२, 

दिनांक ३०-०९ 
२०१५ च्या अनुषंगाने थेट खरेदी पद्धतीने खाजगी जमीन संपादन करावयाचे आहे . 

शासन, महसूल व वन विभाग, परिपत्रक क्र . एलक्यूएन -०१-२०१७-प्र.क्र .१२- अ-२, दिनांक २५-०१-२०१७ च्या अनुषंगाने, उपविभागीय 
अधिकारी तथा भुअर्जन अधिकारी, तिरोडा यांच्या कार्यालयाकडून भूसंपादन संस्थेच्या वतीने खालील दिलेल्या अनुसूचीनुसार खाजगी जमीन भूसंपादनासंबंधी 
खालील दिलेल्या अनुसूचीनुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

आणि त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या नुसार खालील दिलेल्याप्रमाणे खाजगी जमिनी संपादनासंबंधी दस्तावेज व नकाशे उपविभागीय अधिकारी 
तथा भुअर्जन अधिकारी, तिरोडा यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्यास उपलब्ध राहील . 

अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादन करणेबाबत तपशील 

भूसंपादन मामला क्रमांक ४- अ- ६५-२०१८-१९ , 
मौजा चिरेखनी , तालुका 

तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 
भूमापन किंवा गट क्रमांक 

क्षेत्र 
( २) 

( ३ ) 


अ.क्र . 


( १ ) 


हे . 


आर 


१ 


८२० 


००८ 


२ 


८१९ 


० १० 


एकूण .. 


० १८ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १७-२३ , २०१ ९ / पौष २७-माघ ३, शके १९ ४० 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


संपादन संस्थेचे नांव : कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र जिवन प्राधिकरण विभाग , गोंदिया . 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : मौजा चिरेखनी पाणीपुरवठा योजनेच्या बांधकामाकरीता. 


समाजाला मिळणारे लाभ : सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता गृहनिर्माण, आर्थिक रोजगार , पायाभूत , सोयीसुविधा याबाबत व इतर लाभासंबंधात . 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची- चार 


पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग महाराष्ट्र 
शासन यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सामाजिक प्रमाण निर्धारणातून सूट . 


अनुसूची-पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : निरंक, 


: 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे ) 
निरंक . 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूअर्जन अधिकारी, तिरोडा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ. क्र . ६३. 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 

अन्वये 
थेट खरेदी पद्धतीने जमीन भूसंपादन करण्यासाठी अधिसूचना 


क्रमांक अका- भूसंपादन - कावि -८-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, कलपाथरी मध्यम प्रकल्पाअंतर्गत बुडीत क्षेत्राकरीता मौजा बाजारटोला, ता . गोरेगांव, जि . गोंदिया येथील गट नं . १५४, एकूण आराजी 
१.९३ हे. आर पैकी आराजी ०.०६ अशी एकूण ०.०६ हे. आर जमीन शासन निर्णय क्र . संकिर्ण-०३-२०१५-प्र.क्र .३४ - अ-२-मुंबई-३२, दिनांक ३०-०९ 
२०१५ च्या अनुषंगाने थेट खरेदी पद्धतीने खाजगी जमीन संपादन करावयाचे आहे. 


शासन , महसूल व वन विभाग , परिपत्रक क्र . एलक्यूएन -०१-२०१७-प्र.क्र .१२- अ-२, दिनांक २५-०१-२०१७ च्या अनुषंगाने , उपविभागीय 
अधिकारी तथा भुअर्जन अधिकारी, तिरोडा यांच्या कार्यालयाकडून भूसंपादन संस्थेच्या वतीने खालील दिलेल्या अनुसूचीनुसार खाजगी जमीन भूसंपादनासंबंधी 
खालील दिलेल्या अनुसूचीनुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १७-२३ , २०१९ / पौष २७-माघ ३, शके १९ ४० 


१३ 


आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या नुसार खालील दिलेल्याप्रमाणे खाजगी जमिनी संपादनासंबंधी दस्तावेज व नकाशे उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूअर्जन अधिकारी, तिरोडा यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्यास उपलब्ध राहील . 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादन करणेबाबत तपशील 


भूसंपादन मामला क्रमांक ५- अ- ६५-२०१८-१९ , 


मौजा बाजारटोला , तालुका गोरेगांव , जिल्हा गोंदिया 


अ . क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


संपादित क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


१५४ 


००६ 


एकूण 


० ०६ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


संपादन संस्थेचे नांव : कार्यकारी अभियंता , मध्यम प्रकल्प , गोंदिया . 


प्रकल्पाचे प्रयोजन : कलपाथरी मध्यम प्रकल्पाअंतर्गत बुडीत क्षेत्राकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ : सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता गृहनिर्माण , आर्थिक रोजगार , पायाभूत सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात . 

अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची-चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग , महाराष्ट्र 
शासन यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट . 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : निरंक . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक . 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) : 
निरंक . 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूअर्जन अधिकारी, तिरोडा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 
ना . - एक -४ ( १८ ९ ६). 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १७-२३ , २०१ ९ / पौष २७-माघ ३, शके १९ ४० 


२०१३ अन्वये 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ. क्र . ६४ . 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 

थेट खरेदी पद्धतीने जमीन भूसंपादन करण्यासाठी अधिसूचना 
क्रमांक अका - भूसंपादन - कावि -९-२०१९. 


ज्याअर्थी, लघु पाटबंधारे तलाव नवेगावचे बुडीत क्षेत्राकरीता मौजा खैरी , ता. तिरोडा येथील गट नं . ४३८ , आराजी ०.८१ हे. आर जमीन शासन 
निर्णय क्र . संकीर्ण-०३-२०१५-प्र.क्र .३४- अ-२-मुंबई-३२, दिनांक ३०-०९ -२०१५ च्या अनुषंगाने थेट खरेदी पद्धतीने खाजगी जमीन संपादन करावयाचे 


आहे . 


शासन , महसूल व वन विभाग, परिपत्रक क्र . एलक्यूएन -०१-२०१७-प्र.क्र .१२ - अ-२, दिनांक २५-०१-२०१७ च्या अनुषंगाने, उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूअर्जन अधिकारी, तिरोडा यांच्या कार्यालयाकडून भूसंपादन संस्थेच्या वतीने खालील दिलेल्या अनुसूचीनुसार खाजगी जमीन भूसंपादनासंबंधी 
खालील दिलेल्या अनुसूचीनुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

आणि म्हणून त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या नुसार खालील दिलेल्याप्रमाणे खाजगी जमिनी संपादनासंबंधी दस्तावेज व नकाशे उपविभागीय 
अधिकारी तथा भूअर्जन अधिकारी, तिरोडा यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत पाहण्यास उपलब्ध राहील . 

अनुसूची - एक 


जमिनीचे वर्णन 


थेट खरेदी पद्धतीने जमीन संपादन करणेबाबत तपशील 


भूसंपादन मामला क्रमांक ३- अ-६५-२०१८-१९ , 
मौजा खैरी, तालुका तिरोडा, जिल्हा गोंदिया 


अ . क्र . 


भूमापन किंवा गट क्रमांक 


संपादित क्षेत्र 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


१ 


४३८ 


० ८१ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


संपादन संस्थेचे नांव : जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , मृद व जलसंधारण विभाग , गोंदिया . 
प्रकल्पाचे प्रयोजन : लघु पाटबंधारे तलाव नवेगावचे बुडीत क्षेत्राकरीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ : सामाजिक कल्याण साधण्याकरिता गृहनिर्माण , आर्थिक रोजगार , पायाभूत सोयीसुविधा याबाबत व इतर 
लाभासंबंधात . 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


कुणीही व्यक्ती किंवा कुटुंब विस्थापित होत नाही. 


.. 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत 
करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क) व त्या अनुषंगाने महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र 
शासन यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ अन्वये सामाजिक प्रभाव निर्धारणातून सूट . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १७-२३ , २०१९ / पौष २७-माघ ३, शके १९ ४० 


१५ 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : निरंक . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक . 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील विस्तृत विवरण (निर्गमित करण्यापूर्वी भरावे) : 
निरंक . 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादित जमिनीचा नकाशा उपविभागीय अधिकारी तथा भूअर्जन अधिकारी, तिरोडा या कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल. 


तिरोडा : 
दिनांक ३ जानेवारी २०१९ . 


जी . एम . तळपाडे, 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भुअर्जन अधिकारी ,तिरोडा . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ६५ . 


उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , यांजकडून 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक भूसं - अका- प्रस्तु -१-०३-२०१९. - 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) च्या कलम ३ मधील पोट- कलम (३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्र . 
एमआयएससी-११-२०१४ -सीआर-७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे.) अन्वये 
सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम ( झ - अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त 
नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून 
घोषित करण्यात आले आहे 


-- 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, 
अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची-दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात येईल ) 
याबाबत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोट- कलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे असे सूचित करणे आवश्यक आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचेकारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केलेले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना सामाजिक परिणामनिर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये नमूद केलेले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३ , पोट-कलम (१) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -पाचमध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे. ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे 
आवश्यक आहे .). 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १७-२३ , २०१९ /पौष २७-माघ ३, शके १९ ४० 


: 


त्याअर्थी, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट- कलम ( ४) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याच्या प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल : 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची, जिल्हाधिका -याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११, पोट- कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे त्याचा “ उक्त नियम " असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १० उपनियम ( ३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट - कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७२-६५-२०१८-१९ , 

गाव लाडेगाव , तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर 
अ . क्र . सर्व्हे नं ./ गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र संपादनाखालील आराजी क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

( ४ ) 


हे . 


आर 


हे . आर 


१ 


८६ 


१ २२ 


० ५५ 


एकूण .. 


१२२ 


० ५५ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : गोसीखुर्द प्रकल्प, मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत मुख्य कालव्याचे बांधकामाकरीता . 
सामाजिक फायदे : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेत जमिनीला होणार आहे . 

अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची- चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली 
आहे. 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त केलेल्या अधिका-याचे पदनाम : निरंक . 


.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १७-२३ , २०१९ / पौष २७-माघ ३ , शके १९ ४० 


१७ 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक . 


( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक . 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६६ . 


भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक भूसं - अका- प्रस्तु - १-०६-२०१९ . - 


ज्याअर्थी, भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३०) च्या कलम ३ मधील पोट - कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्र . 
एमआयएससी-११-२०१४- सीआर-७७- अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे.) अन्वये 
सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट - कलम ( झ- अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त 
नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून 
घोषित करण्यात आले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची- एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची -दोनमध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरीता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे . ( यापुढे ज्याचा “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात येईल ) 
याबाबत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम-११ च्या पोट- कलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाचा प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे असे सूचित करणे आवश्यक आहे 


आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करताना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केलेले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये नमूद 

केलेले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट - कलम ( १) नुसार विस्थापिताचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे. ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक 
आहे .) ; 


त्याअर्थी, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट-कलम (४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिद्ध केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याच्या प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाहीकिंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणीमधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल : 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळेतिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतीची, जिल्हाधिका -याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही ; 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११, पोट - कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमी संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चेनियम १० , उपनियम ( ३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील . 


ना .- एक -५ ( १८ ९ ६ ) 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १७-२३ , २०१९ / पौष २७-माघ ३, शके १९ ४० 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट - कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७५-६५-२०१८-१९ , 

गाव जवराबोडी, तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर 
सर्वे नं ./ गट क्रमांक 

एकूण 

क्षेत्र संपादनाखालील आराजी क्षेत्र 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


अ . क्र . 


७/१२ प्रमाणे 


( १ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


११६ 


१५० 


२ 


२५६ 


२ ८ ९ 
० ९ ७ 
० २३ 


० ०४ 


३ 


००४ 


३५० 
३५१ 


४ 


० ४० 


० २१ 


५ 


४ 


० ३१ 


० १४ 


६ 


५ 


२ ९ २ 


० १६ 


७ 


१४ 


० ७८ 


० ५० 


८ 


३५८ 


० ०५ 


० ०५ 


एकूण . 


८ ५५ 


२६४ 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना . 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत साठगाव वितरीका कालव्याचेबांधकामाकरीता. 
सामाजिक फायदे : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेत जमिनीला होणार आहे . 

अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची- चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना 
करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचेप्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली 
आहे. 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त केलेल्या अधिका-याचे पदनाम : निरंक . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : निरंक . 

( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


: 


.. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १७-२३, २०१९ /पौष २७ -माघ ३, शके १ ९ ४० 


१ ९ 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ६७. 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक.भूसं - अका- प्रस्तु- १-१०-२०१९ 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३०) च्या कलम ३ मधील पोट- कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक 
MISC -11-2014- CR,77- A-2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे .) अन्वये सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम ( झ , अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसलेल्या 
जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची-दोनमध्ये नमुद केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे (यापुढे ज्याचा “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात 


.. 


येईल .) ; 


याबाबत जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोट- कलम (१) नुसार 
सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे, असे सूचित करणे आवश्यक आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सदई , भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदई, भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये नमूद केलेले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सदई, भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट- कलम ( १) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे आवश्यक 


आहे); 


१ 


( 


त्याअर्थी, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट - कलम ( ४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याचा प्रकरण ४ 
खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही व्यवहार 
करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजानिर्माण करणार नाही. परंतु जिल्हाधिकारी अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल . 

परंतु, आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका -याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ च्या पोट-कलम (५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम २०१४ (यामुळे त्याचा “ उक्त नियम 
असा उल्लेख करण्यात येईल .) चे नियम १० उपनियम (३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील ; 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, समुचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोटकलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७१-६५-२०१८-२०१९ , 

गाव खुर्सापार , तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे 
७/१२ प्रमाणे एकूण क्षेत्र संपादनाखालील आराजी 

क्षेत्र 
( २ ) ( ३) 

( ४ ) 
हे . 


( १ ) 


हे . आर 


आर 


१ 


३६/१ 


१४० 


००१ 


२ 


३६/२ 


१४० 


एकूण .. 


२८० 


० ०१ 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १७-२३, २०१९/पौष २७-माघ ३, शके १९ ४० 


अनुसूची-दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचेनाव : गोसीखुर्द प्रकल्प, मोखाबर्डी उपसासिंचन योजना. 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत मुख्य कालव्याचे बांधकामाकरिता. 
सामाजिक फायदे : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेत जमिनीला होणार आहे. 


.. 


.. 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) : -भूमि संपादन , पुनर्वसन पुनर्स्थापना 
करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन विभाग , 
मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दि . १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : -निरंक . 
( ब ) प्रशासकाचे कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील :-निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा., अ. क्र . ६८ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


क्रमांक.भूसं - अका-प्रस्तु - १-१४-२०१९ 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक MISC 
11-2014- CR, 77 - A-2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे.) अन्वये सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम ( झ ,अ ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसलेल्या 
जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे : 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, 
अनुसूची-एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढेत्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची -दोनमध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे ( यापुढे ज्याचा उक्त “सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात येईल ) ; 

याबाबत जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम-११ च्या पोटकलम (१) नुसार सार्वजनिक 
कामाचा प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे , असे सूचित करणे आवश्यक आहे 

आणि ज्याअर्थी, सदहूं, भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केलेले आहे; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १७-२३, २०१९ /पौष २७ -माघ ३, शके १ ९ ४० 


२१ 


आणि ज्याअर्थी, सदहूं, भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये नमूद केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदहूं, भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट- कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक 


आहे ) ; 


त्याअर्थी, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट-कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याच्या प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . परंतु जिल्हाधिकारी , अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल . 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका -याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचेकलम ११ पोट- कलम ( ५) अन्वयेजिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल.) चे नियम १० उपनियम (३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील ; 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, समुचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट-कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६५-६५-२०१८-२०१९ , 

गाव डोमा , तालुका चिमूर, जिल्हा चंद्रपूर . 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे एकूण संपादनाखालील क्षेत्र , 

क्षेत्र 

आराजी 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे . 


हे . आर 


आर 


. 


१ 


१ ९ 


० १२ 


० १२ 


२ 


२० 


० १० 


० १० 


३ 


२६ 


० १० 


० १० 


४ 


३३ 


० ४१ 


० ०८ 


५ 


२१ 


०४८ 


००४ 


६ 


४ ९ ३ 


० २५ 


० २५ 


एकूण . 


१४६ 


०६९ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत नवताळा शाखा कालव्याचे बांधकामाकरिता . 


सामाजिक फायदे : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेत जमिनीला होणार आहे . 


ना . - एक-६ ( १८ ९ ६ ). 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १७-२३ , २०१९/ पौष २७-माघ ३ , शके १९ ४० 


अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही. 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) : -भूमि संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन 
विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दि . १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 
देण्यात आली आहे . 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : -निरंक . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : -निरंक. 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ६ ९ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


क्रमांक.भूसं - अका- प्रस्तु -१-१८-२०१९ 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ मधील पोट - कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक MISC 
11-2014- CR,77 -A -2, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे.) अन्वये सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याचा कलम ३ मधील पोट-कलम ( झ , अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसलेल्या 
जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, 
अनुसूची- एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी " असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची- दोनमध्ये नमुद 

केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे ( यापुढे ज्याचा उक्त “सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात येईल .); 

याबाबत जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोटकलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाचा प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे, असे सूचित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदहूं, भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची -तीनमध्ये नमूद केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदई, भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना सामाजिक परिणामनिर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये नमूद केलेले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सदहूं, भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट - कलम ( १) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे. (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे); 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १७-२३, २०१९ /पौष २७ -माघ ३, शके १ ९ ४० 


२३ 


त्याअर्थी, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट - कलम ( ४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याच्या प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु जिल्हाधिकारी, अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजाणी मधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल . 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीमध्ये जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही 
नुकसानीची अथवा क्षतिची जिल्हाधिका- याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही. 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ पोट-कलम ( ५) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १० उपनियम (३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील ; 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, समुचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट -कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६७-६५-२०१८-२०१९ , 

गाव चिचाळा कुणबी, तालुका चिमूर, जिल्हा चंद्रपूर. 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे एकूण संपादनाखालील क्षेत्र , 

क्षेत्र 

आराजी 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


१६२ 


१६७ 


एकूण . 


१६७ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचेनाव : गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना . 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत मुख्य कालव्याचे बांधकामाकरिता . 
सामाजिक फायदे : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेत जमिनीला होणार आहे. 

अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची- चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) :-भूमि संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन 
विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दि . १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 
देण्यात आली आहे . 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १७-२३, २०१९/पौष २७-माघ ३, शके १९ ४० 


अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : -निरंक . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील :-निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७० . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक.भूसं- अका - प्रस्तु - १-२२-२०१९ 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
च्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासन महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक MISC - 11 
2014-CR, 77 - A-2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे.) अन्वये सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 
जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( झ, अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसलेल्या जमिनीच्या बाबतीत 
त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, 
अनुसूची -एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी " असा उल्लेख करण्यात येईल .) अनुसूची- दोनमध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे (यापुढे ज्याचा उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात येईल ) ; 

याबाबत जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोटकलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे , असे सूचित करणे आवश्यक आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सदहूं, भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये नमूद केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदई , भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये नमूद केलेले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सदई , भूमि संपादन कायद्याचेकलम ४३ , पोट-कलम (१ ) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक 


आहे.); 


त्याअर्थी, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट- कलम (४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याच्या प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . परंतु जिल्हाधिकारी , अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल ; 

परंतु, आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीमध्ये जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही 
नुकसानीची अथवा क्षतिची जिल्हाधिका-याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही . 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ पोट- कलम (५) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १७-२३, २०१९ /पौष २७ -माघ ३, शके १ ९ ४० 


२५ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, समुचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट- कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे; 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६३-६५-२०१८-२०१९ , 

गाव :-लावारी , तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक 

एकूण 

संपादनाखालील क्षेत्र , 
क्षेत्र 

आराजी 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे . आर 

हे . आर 


. 


७/१२ प्रमाणे 


( १ ) 


१ 


८६ 


१७८ 


० १० 


२ 


६२ 


० ८१ 


० १५ 


एकूण 


२ ५ ९ 


० २५ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत मेटेपार शाखा कालव्याचे बांधकामाकरिता . 


.. 


सामाजिक फायदे : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेत जमिनीला होणार आहे . 

अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची- चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) : -भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन 
विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दि . १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 
देण्यात आली आहे . 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : -निरंक . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक. 


( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील :-निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 
ना . - एक-७ ( १८ ९ ६ ) . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १७-२३ , २०१९ /पौष २७-माघ ३ , शके १९ ४० 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ७१ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक भूसं - अका- प्रस्तु - १-२६-२०१९ 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ मधील पोट - कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक MISC 
11-2014-CR, 77 - A-2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे.) अन्वये सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम ( झ , अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसलेल्या 
जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, 
अनुसूची एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी " असा उल्लेख करण्यात येईल ) अनुसूची- दोन मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे ( यापुढे ज्याचा उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात येईल ) . 

याबाबत जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोटकलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे , असे सूचित करणे आवश्यक आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू, भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीन मध्ये नमूद केलेले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू , भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद केलेले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू, भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३ , पोट- कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे आवश्यक 


आहे ); 


त्याअर्थी, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट- कलम (४ ) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याच्या प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . परंतु जिल्हाधिकारी , अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट - कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल ; 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीमध्ये जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही 
नुकसानीची अथवा क्षतिची जिल्हाधिका- याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही; 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचेकलम ११ पोट-कलम ( ५) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १० उपनियम (३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील ; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट- कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६१-६५-२०१८-२०१९ , 

गाव : -मांगलगांव , तालुका चिमूर, जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे एकूण 

संपादनाखाली क्षेत्र 
क्षेत्र 

आराजी 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


हे . आर 


हे . आर 


१ 


१७२ 


१६० 


० ५४ 


२ 


२० ९ 


५२१ 


० ५ ९ 


एकूण 


६८१ 


११३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १७-२३, २०१९ /पौष २७-माघ ३, शके १९ ४० 


२७ 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचेनाव : गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसासिंचन योजना. 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत मेटेपार शाखा कालव्याचेबांधकामाकरिता . 


.. 


सामाजिक फायदे : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेत जमिनीला होणार आहे . 

अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) : -भूमि संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्वस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन 
विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दि . १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 
देण्यात आली आहे. 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : -निरंक . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक . 


: 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील :-निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ . क्र . ७२ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक.भूसं - अका- प्रस्तु -१-३०-२०१९ 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ मधील पोट-कलम (३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक MISC 
11-2014- CR, 77 - A-2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे.) अन्वये सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( झ , अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसलेल्या 
जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी " असा उल्लेख करण्यात येईल ) अनुसूची-दोन मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे ( यापुढे ज्याचा उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात येईल ). 

याबाबत जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोटकलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे , असे सूचित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू, भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- तीन मध्ये नमूद 

केलेले आहे ; 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १७-२३ , २०१९ /पौष २७ -माघ ३, शके १ ९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, सदरहू , भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद केलेले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू, भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट- कलम ( १) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे आवश्यक 


आहे ) ; 


त्याअर्थी, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट - कलम ( ४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू, भूमी कायद्याच्या प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु जिल्हाधिकारी , अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट -कलमाच्या अंमलबजाणी मधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल ; 

परंतु, आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका- याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही ; 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ पोट-कलम ( ५) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १० उपनियम ( ३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील ; 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, समुचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट-कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८१-६५-२०१८-२०१९ , 

गाव :-कळमगाव , तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे एकूण 

संपादनाखाली क्षेत्र 

क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे . आर 


आराजी 


हे . आर 


१ 


१४ 


०६८ 


० ०१ 


२ 


१३/१ , १३/२ 


१३७ 


० २८ 


एकूण . 


२०५ 


० २ ९ 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत चिखलापार शाखा कालव्याचे बांधकामाकरिता. 


.. 


सामाजिक फायदे : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेत जमिनीला होणार आहे . 

अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १७-२३, २०१९ /पौष २७ -माघ ३, शके १ ९ ४० 


२ ९ 


अनुसूची- चार 


सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) :-भूमि संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्वस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन 
विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दि . १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 
देण्यात आली आहे . 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : -निरंक . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील :-निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ७३ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक.भूसं - अका- प्रस्तु - १-३४-२०१९ 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम (३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक MISC 
11-2014- CR, 77- A- 2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे.) अन्वये सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याचा कलम ३ मधील पोट -कलम ( झ, अ ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसलेल्या 
जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, 
अनुसूची एक मध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल ) अनुसूची-दोन मध्ये नमुद 

केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे ( यापुढे ज्याचा उक्त “सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात येईल ). 

याबाबत जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोटकलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाचा प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे , असे सूचित करणे आवश्यक आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू, भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- तीन मध्ये नमूद केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू, भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चार मध्ये नमूद केलेले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू, भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३ , पोट- कलम ( १) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाच मध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास, अनुसूची-पाच मध्ये माहिती देणे आवश्यक 
आहे); 

त्याअर्थी, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट- कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याच्या प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . परंतु जिल्हाधिकारी , अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट -कलमाच्या अंमलबजाणी मधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल ; 
ना .- एक-८ ( १८ ९ ६ ). 


. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १७-२३ , २०१९ /पौष २७ -माघ ३, शके १ ९ ४० 


परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीमध्ये जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही 
नुकसानीची अथवा क्षतिची जिल्हाधिका-याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही; 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११ पोट- कलम ( ५) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ (यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १० उपनियम ( ३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील ; 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, समुचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचेकलम ३, पोट -कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची-एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६०-६५-२०१८-२०१९ , 

गाव :-पारडीबुटी, तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे एकूण 

संपादनाखाली क्षेत्र 
क्षेत्र 

आराजी 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे . 


हे . आर 


आर 


१ 


१३६ 


२ ७१ 


० १६ 


२ 


१६६ 


१८८ 


० १३ 


३ 


१६८/२ 


४ २० 


० ५७ 


४ 


१८ ९ 


० २५ 


००९ 


५ 


१८८ 


० २० 


० १८ 


६ 


१८७ 


० २० 


० २० 


७ 


१८६ 


० २५ 


O 


८ 


१ ९ ० 


० ८४ 


००८ 


१ ९ ४ 


१०८ 


a 


० २६ 


१० 


२१४ 


१०० 


००२ 


११ 


१ ९ ६ 


० ९ ० 


० १३ 


एकूण . 


१३५१ 


१८५ 


.. 


.. 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत मेटेपार शाखा कालव्याचे बांधकामाकरिता . 
सामाजिक फायदे : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेत जमिनीला होणार आहे. 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे : -विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) : -भूमि संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्वस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क) अन्वये महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन 
विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दि . १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 
देण्यात आली आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १७-२३, २०१९ /पौष २७-माघ ३, शके १९ ४० 


३१ 


अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती केलेल्या अधिका-याचे पदनाम : -निरंक . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक . 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील :-निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ७४ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक भूसं - अका -प्रस्तु - १-३८-२०१९ 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक 
MISC -11-2014-CR77 -A- 2, दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे .) अन्वये सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याचा कलम ३ मधील पोट- कलम ( झ, अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसलेल्या 
जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, 
अनुसूची- एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल ) अनुसूची-दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे ( यापुढे ज्याचा उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात येईल ). 

याबाबत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोट-कलम ( १) नुसार 
सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे , असे सूचित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू, भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केलेले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू , भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये नमूद केलेले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू, भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट- कलम ( १) नुसार विस्थापितांचेपुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे . (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक 
आहे ). 

त्याअर्थी, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट - कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याच्या प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा कोणताही 
व्यवहार करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु, जिल्हाधिकारी , अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट -कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल ; 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका-याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही ; 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११, पोट - कलम (५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १० उपनियम (३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील. 


३२ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १७-२३, २०१९/पौष २७-माघ ३, शके १९ ४० 


आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट- कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ६८-६५-२०१८-२०१९, 

गाव शंकरपूर , तालुका चिमूर , जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे एकूण संपादनाखालील क्षेत्र, 

क्षेत्र 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे . आर 


( १ ) 


हे . आर 


१ 


१३२ 


१५७ 


० ७५ 


एकूण 


१५७ 


० ७५ 


.. 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत मुख्य कालव्याचे बांधकामाकरिता . 
सामाजिक फायदे : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेत जमिनीला होणार आहे . 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापित होत नाही. 

अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे) : -भूमि संपादन, पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन 
विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दि . १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 
देण्यात आली आहे . 

अनुसूची- पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : -निरंक . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक . 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : -निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ७५ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक.भूसं - अका - प्रस्तु - १-४२-२०१९ 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम (३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक 
MISC -11-2014-CR 77 - A- 2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे.) अन्वये सार्वजनिक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १७-२३, २०१९ /पौष २७ -माघ ३, शके १ ९ ४० 


३३ 


प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याचा कलम ३ मधील पोट- कलम ( झ , अ ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसलेल्या 
जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, 
अनुसूची एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी (यापुढे त्याचा “उक्त भूमी " असा उल्लेख करण्यात येईल ) अनुसूची- दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे ( यापुढे ज्याचा उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात येईल ). 

याबाबत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम-११ च्या पोट-कलम ( १) नुसार 
सार्वजनिक कामाचा प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे , असे सूचित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये नमूद केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू, भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये नमूद केलेले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सदरहू, भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट - कलम ( १) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक 
आहे ). 

त्याअर्थी, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट-कलम ( ४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याच्या प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा अशा जमिनीवर 
कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु, जिल्हाधिकारी , अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या 
विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल ; 

परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदी जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळेतिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका- याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही ; 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११, पोट- कलम ( ५) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १० उपनियम (३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचेकलम ३, पोट-कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी, चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७९ - ६५-२०१८-२०१९ , 

गाव कटारा रीठ , तालुका चिमूर, जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे एकूण 

संपादनाखालील क्षेत्र , 

क्षेत्र 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे.आर 

हे . आर 


( १ ) 


१ 


१ ९ ७ 


१ २२ 


० २० 


२ 


१ ९ ८ 


२७५ 


० २७ 


एकूण . 


३ ९ ७ 


० ४७ 


ना . - एक -९ ( १८ ९ ६) . 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १७-२३ , २०१९ /पौष २७-माघ ३ , शके १ ९ ४० 


अनुसूची-दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : गोसीखुर्द प्रकल्प , 

मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत चिखलापार शाखा कालव्याचे बांधकामाकरिता . 


सामाजिक फायदे : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेत जमिनीला होणार आहे. 


अनुसूची- तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची- चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश :-भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन 
विभाग , मंत्रालय, मुंबई यांची अधिसूचना दि . १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 
देण्यात आली आहे. 


अनुसूची-पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिका -याचे पदनाम : -निरंक . 


( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक 


( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील :-निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु .) म . शा . रा ., अ . क्र . ७६ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


क्रमांक भूसं - अका- प्रस्तु -१-४६-२०१९ 


( 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा 
३० ) याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक 
MISC -11-2014- CR 77- A- 2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे.) अन्वये सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याचा कलम ३ मधील पोट- कलम ( झ , अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसलेल्या 
जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, 
अनुसूची एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल ) अनुसूची- दोन मध्ये नमूद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे ( यापुढे ज्याचा उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात येईल ). 
याबाबत जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोटकलम ( १) नुसार सार्वजनिक 
कामाचा प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे , असे सूचित करणे आवश्यक आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १७-२३, २०१९ /पौष २७ -माघ ३, शके १ ९ ४० 


३५ 


आणि ज्याअर्थी, सदहू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केलेले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदहू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना सामाजिक परिणामनिर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये नमूद केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सदहू भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट- कलम ( १) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचे विवरण नमूद केलेले आहे . ( प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक 
आहे ). 


त्याअर्थी, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट- कलम ( ४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याच्या प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा अशा जमिनीवर 
कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु, जिल्हाधिकारी, अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या 
विशेष परिस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजावणी मधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल ; 


परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका-याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही ; 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११, पोट- कलम (५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १० उपनियम ( ३) अन्वये भूमी अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम हाती घेतील . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, समुचित शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट- कलम (ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७७-६५-२०१८-२०१९ , 

गाव खापरी धर्मू, तालुका चिमूर, जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर/ गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे एकूण संपादनाखालील क्षेत्र 

क्षेत्र 

आराजी 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 


हे.आर 


हे . आर 


१ 


६३ 


२०४ 


००१ 


२ 


८८ 


१ १० 


०६६ 


३ 


९ ४ 


२४४ 


० १५ 


एकूण . 


५५८ 


० ८२ 


अनुसूची-दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : गोसीखुर्द प्रकल्प, मोखाबर्डी उपसासिंचन योजना. 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत चिखलापार शाखा कालव्याचे बांधकामाकरिता. 
सामाजिक फायदे : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेत जमिनीला होणार आहे . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १७-२३ , २०१९/ पौष २७-माघ ३ , शके १९ ४० 


अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची- चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : -भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १०( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन 
विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दि . १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 
देण्यात आली आहे . 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिका- याचे पदनाम : -निरंक . 
( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील :-निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . ७७ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 


क्रमांक भूसं - अका -प्रस्तु- १-५०-२०१९ 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( ३ ) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वन विभाग अधिसूचना क्रमांक 

MISC -11-2014-CR,77- A- 2, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे.) अन्वये सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याच्या कलम ३ मधील पोट- कलम ( झ , अ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसलेल्या 
जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्यांतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे . त्याअर्थी, 
अनुसूची एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढे त्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल ) अनुसूची-दोन मध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे ( यापुढे ज्याचा उक्त “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात 
येईल ) . याबाबत जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम -११ च्या पोटकलम ( १) नुसार 
सार्वजनिक कामाचा प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे , असे सूचित करणे आवश्यक आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सदहूं भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- तीनमध्ये नमूद केलेले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सदहू भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये नमूद केलेले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सदहू भूमि संपादन कायद्याचे कलम ४३, पोट- कलम ( १) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे . (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक आहे). 

त्याअर्थी, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट- कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहूं भूमी कायद्याच्या प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा अशा जमिनीवर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १७-२३ , २०१९ / पौष २७-माघ ३, शके १९ ४० 


३७ 


३ 


कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . परंतु जिल्हाधिकारी , अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्याविशेष 
परिस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजाणी मधून अशा भूमि मालकास सूट देऊ शकेल : 


.. 


परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने, या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
अथवा क्षतिची जिल्हाधिका-याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही ; 


पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमी संपादन कायद्याचे कलम ११, पोट-कलम ( ५) अन्वये जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाईमिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १० उपनियम (३) अन्वये भूमि अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील ; 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, समुचीत शासन म्हणूनजिल्हाधिकारी 

सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट- कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ७६-६५-२०१८-२०१९ , 

गाव : -सोनेगाव सिरास , तालुका चिमूर, जिल्हा चंद्रपूर 
अनुक्रमांक सर्वे नंबर / गट क्रमांक ७/१२ प्रमाणे एकूण 

संपादनाखालील क्षेत्र , 
क्षेत्र 

आराजी 
( २ ) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे . आर 

हे . आर 


( १ ) 


१ 


४६ 


२ ७१ 


०७१ 


२ 


४७ 


२५१ 


० १ ९ 


एकूण . 


५२२ 


० ९ ० 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : गोसीखुर्द प्रकल्प , मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजना. 


: 


प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत चिखलापार शाखा कालव्याचे बांधकामाकरिता . 


सामाजिक फायदे : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा , उद्योगधंदे व शेत जमिनीला होणार आहे . 

अनुसूची-तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


विस्थापित होत नाही . 


अनुसूची- चार 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : -भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन 
विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दि . १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 
देण्यात आली आहे . 
ना . - एक -१० ( १८ ९ ६ ). 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १७-२३, २०१९/पौष २७-माघ ३, शके १९ ४० 


अनुसूची-पाच 


नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 


( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : -निरंक . 


. . 


( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक . 


( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील :-निरंक . 


टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


भाग १ ( ना . वि . पु.) म . शा . रा ., अ. क्र . ७८ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३. 

क्रमांक.भूसं - अका - प्रस्तु- १-५४-२०१९ . - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ (२०१३ चा 
३०) याच्या कलम ३ मधील पोट -कलम ( ३) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार महाराष्ट्र शासनाने महसूल व वनविभाग अधिसूचना क्रमांक MISC 
11-2014- CR,77 - A-2 , दिनांक १९ जानेवारी , २०१५ ( यानंतर यापुढे याला “ सदरहू अधिसूचना ” संबोधण्यात यावे.) अन्वये सार्वजनिक 
प्रयोजनार्थ जमीन संपादन करतांना सदरहू कायद्याचा कलम ३ मधील पोट-कलम ( झ ,अ ) नुसार जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा जास्त नसलेल्या 
जमिनीच्या बाबतीत त्या जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी यांना या कायद्याअंतर्गत जमीन संपादन करण्यास शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार जिल्हाधिकारी यांना शासनाच्या वतीने समुचित शासन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. त्याअर्थी, 
अनुसूची एकमध्ये दर्शविलेल्या जमिनी ( यापुढेत्याचा “ उक्त भूमी ” असा उल्लेख करण्यात येईल ) अनुसूची-दोनमध्ये नमुद केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनाकरिता आवश्यक आहे किंवा आवश्यक असल्याचा संभव आहे (यापुढे ज्याचा “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा उल्लेख करण्यात येईल ). 

याबाबत जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांची समुचित शासन म्हणून खात्री झाल्यामुळे सदरहू कायद्याच्या कलम-११ च्या पोट- कलम (१) नुसार 
सार्वजनिक कामाच्या प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्यात येत आहे, असे सूचित करणे आवश्यक आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदर्दू, भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना भूधारकास विस्थापित करण्याचे कारण सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-तीनमध्ये नमूद केलेले आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सदई, भूमि संपादन कायद्यानुसार सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमी संपादित करतांना सामाजिक परिणाम निर्धारणाचा सारांश सोबत 
जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये नमूद केलेले आहे; 

आणि ज्याअर्थी, सदहूं, भूमि संपादन कायद्याचेकलम ४३, पोट-कलम (१) नुसार विस्थापितांचे पुनर्वसन व पुनर्स्थापनाकरीता सोबत जोडलेल्या 
अनुसूची-पाचमध्ये प्रशासकाचेविवरण नमूद केलेले आहे . (प्रशासकाची नियुक्ती आवश्यक असल्यास , अनुसूची-पाचमध्ये माहिती देणे आवश्यक 


आहे ); 


त्याअर्थी, सदरहू कायद्याच्या कलम ११ चे पोट- कलम (४) नुसार अधिसूचना प्रसिध्द केल्याच्या दिनांकापासून सदरहू भूमी कायद्याच्या प्रकरण 
४ खाली कार्यवाही पूर्ण होईपर्यंत कोणताही व्यक्ती उक्त जमिनीच्या अथवा जमिनीच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा अशा जमिनीवर 
कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही. परंतु जिल्हाधिकारी, अशाप्रकारे अधिसूचित केलेल्या भूमीच्या मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्याविशेष 
परिस्थितीमध्ये या पोट- कलमाच्या अंमलबजाणी मधून अशा भूमी मालकास सूट देऊ शकेल ; 

परंतु , आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीमध्ये जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही 
नुकसानीची अथवा क्षतिची जिल्हाधिका -याद्वारे भरपाई देण्यात येणार नाही; 

पुन्हा असे घोषित करण्यात येते की , सदरहू भूमि संपादन कायद्याचे कलम ११, पोट- कलम (५ ) अन्वये जिल्हाधिकारी , भूमि संपादन, पुनर्वसन 
व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क (महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यापुढे त्याचा “ उक्त नियम ” असा उल्लेख 
करण्यात येईल .) चे नियम १० , उपनियम ( ३) अन्वये भूमि अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम हाती घेतील ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जानेवारी १७-२३, २०१९ /पौष २७ -माघ ३, शके १ ९ ४० 


३ ९ 


आणि 

म्हणून ,त्याअर्थी, समुचीत शासन म्हणून जिल्हाधिकारी सदरहू कायद्याचे कलम ३, पोट - कलम ( ग) अन्वये उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची- एक 
जमिनीचे वर्णन 


अनुक्रमांक 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८०-६५-२०१८-२०१९ , 

गाव : -मिनझरी , तालुका चिमूर, जिल्हा चंद्रपूर 
सर्व्हे नंबर / गट क्रमांक 

एकूण 

संपादनाखालील क्षेत्र , 
क्षेत्र 

आराजी 
( २) ( ३ ) 

( ४ ) 
हे . आर 

हे आर 


७/१२ प्रमाणे 


( १ ) 


१ 


१५ 


३०८ 


० ४० 


२ 


२२ 


१६८ 


० ४४ 


३ 


२३ 


० ६४ 


० ०१ 


एकूण . 


५४० 


० ८५ 


: 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचेनाव : गोसीखुर्द प्रकल्प, मोखाबर्डी उपसासिंचन योजना. 
प्रकल्पाच्या कामाचा तपशील : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत चिखलापार शाखा कालव्याचे बांधकामाकरिता . 
सामाजिक फायदे : मोखाबर्डी उपसा सिंचन योजनेचा लाभ सार्वजनिक पाणीपुरवठा, उद्योगधंदे व शेत जमिनीला होणार आहे . 

अनुसूची-तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :-विस्थापित होत नाही . 

अनुसूची- चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या यंत्रणेने दिल्याप्रमाणे ) सामाजिक प्रभाव निर्धारणाचा सारांश : -भूमि संपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याबाबत व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन, महसूल व वन 
विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांची अधिसूचना दि . १३ मार्च २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व यांच्या तरतुदी लागू करण्यापासून सूट 
देण्यात आली आहे . 

अनुसूची-पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम : -निरंक . 
( ब ) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : -निरंक . 
( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : -निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , चिमूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता 

येईल . 


. 


: 


चिमूर : 
दिनांक ७ जानेवारी २०१ ९ . 


भैय्यासाहेब रा . बेहेरे , 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , 

चिमूर. 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १७-२३ , २०१९ / पौष २७-माघ ३ , शके १९ ४० 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिध्द 

झालेल्या आहेत . 


१ 


शुक्रवार , जानेवारी ४, २०१९ / पौष १४ , 


शके १९ ४० 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.) म . शा . रा., अ . क्र . १ . 


उपजिल्हाधिकारी, यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८. 


क्रमांक क.लि.- उजि ( भू )-वि.पा.वि.म.- कावि -३७८-२०१८ . - 

ज्याअर्थी, भूमी संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ (२०१३ चा ३० ) 
याच्या कलम ३ च्या खंड ( ई) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण- ११-२०१४-प्र.क्र . ७७- अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम -३ च्या खंड ( झेड - ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी, एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशाजिल्ह्याचा 
जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या नागपूर जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन " असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचानिर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे 
वाटते , ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे , 

आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( १) च्या तरतुदींन्वये याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत ); 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १७-२३ , २०१९ / पौष २७- माघ ३, शके १ ९ ४० 


४१ 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे. 

आणि ज्याअर्थी, कलम -४३ च्या पोट - कलम (१ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकांचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा .); 

त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम ( ४ ) अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यास, जिल्हाधिका -यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रर्वतनातून सुट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीने बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाईदिली जाणार नाही. 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ( ५ ) अनुसार जिल्हाधिकारी , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाईमिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) यांच्या 
नियम -१० च्या उप नियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचेव पूर्ण करणार असल्याचे 
देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी श्री . व्ही. बी. जोशी, उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर यास 
पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १- अ -६५-२०१८-२०१९ , प.ह.नं. ६० . 

गाव :- रूयाड ,तालुका- कुही,जिल्हा नागपूर . 
अनुक्रमांक सर्व्हे क्र . किंवा गट क्रमांक 

संपादनाखालील अदमासे क्षेत्र 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 


हे . आर 


१०७ 


0 ०६ 


२ 


११० 


० २२ 


३ 


११६ 


० ६० 


११७ 


०३२ 


५ 


११८ 


० १ ९ 


६ 


११ ९ 


०३८ 


७ 


१२० 


०३० 


८ 


१२१ 


० ४० 


९ 


१२३ 


० २६ 


१० 


१२४ 


० ४१ 


११ 


१२५ 


० ७६ 


१२ 


१८४ 


०४२ 


१३ 


१८६ 


० १२ 


१४ 


१८७ 


० १५ 


१५ 


१८८ 


०३६ 


१६ 


१८ ९ 


० २७ 


१७ 


१ ९ २ 


० ०२ 


१८ 


१ ९ ३ 


० २१ 


१ ९ 


१ ९ ४ 


० २७ 


ना .- एक -११ ( १८ ९ ६ ). 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जानेवारी १७-२३ , २०१९ / पौष २७-माघ ३, शके १९ ४० 


अनुसूची एक - चालू 


( १) 


( २ ) 


( ३ ) 
हे . आर 


२० 


१ ९ ६ 


१ १४ 


२१ 


१ ९ ७ 


१०४ 


२२ 


१२ ९ 


० ०४ 


२३ 


१०० 


O 


२४ 


१०१ 


० ०२ 


२५ 


९ ० 


० १७ 


एकूण 


८ १५ 


प्रकल्पाचे नाव 


: 


अनुसूची -दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाचे विवरण 

गोसीखुर्द प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन 

गोसीखुर्द प्रकल्प बाधित मौजा रूयाड , ता . कुही, जि . नागपूर च्या पुनर्वसनासंबंधी प्रस्तावित जमीन 

संपादित करण्याबाबत . 
समाजाला मिळणारे लाभ 

गोसीखुर्द प्रकल्प पुनर्वसन व सोई सुविधा. 

अनुसूची- तीन 
बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास : विस्थापित होत नाही . 
भाग पाडणारी कारणे 

अनुसूची- चार 
सामाजिक प्रभावनिर्धारणाचा सारांश : भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( सामाजिक प्रभावनिर्धारण 

अधिनियम , २०१३ चे कलम १० ( क ) अन्वये महाराष्ट्र शासन महसूल व वन विभाग मंत्रालय , 
अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) मुंबई यांची अधिसूचना दिनांक १३ मार्च, २०१५ नुसार उक्त अधिनियमाचे प्रकरण २ व ३ यांच्या 

तरतुदी लागू करण्यापासून सूट देण्यात आली आहे. 

अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
अ . प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचे पदनाम 
ब . प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता 
क . ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 
त्या अधिसूचनेचा तपशील 

निरंक . 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १),विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण 

करता येईल . 


निरंक . 
निरंक . 


नागपूर : 
दिनांक २८ डिसेंबर २०१८ . 


व्ही . बी . जोशी , 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन क्र . १), 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ , नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR SHRIMANOHAR 
SHANKAR GAIKWAD PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR-440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


